लम्पी चर्म रोगाच्या पार्श्वभूमीवर wget विकास 
अधिकारी या संवर्गाकरिता बाहययंत्रणेव्दारे (0५ 
Sourcing) मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध करून 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२१८/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६.०९.२०२२ 


संदर्भ: १) आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे क्र.पविअ -१/प्र.क्र.३४९/१५२७/पसं-२, 

दिनांक १०.०९.२०२२ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१०/प्र.क्र.८४/१०/विसु-१, दि. २७.९.२०१० 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आ.पु.क., दि. ०९.०६.२०१७ 

४ शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.२२/कोषा/प्रशा-४ दि.२९.०१.२०२० 

५) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दि.२७.०४.२०२२ 

६) शासन अधिसूचना,कृषि व पदुम विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५३/पदुम-४, 
दि.०८.०९.२०२२ 

७ मा.मंत्री मंडळाच्या दि.१२.९.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये देण्यात आलेले निर्देश. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या १९ जिल्हयामध्ये लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव झालेला असून सदर 
रोगाचा प्रादुर्भाव राज्यातील अन्य जिल्हयामध्ये पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यास्तव 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन अधिसूचनेनुसार प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंध व 
नियंत्रण २००९ मधील प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार महाराष्ट्र राज्य लम्पी चर्मरोगाबाबतीत “नियंत्रित 
aa” म्हणून घोषित केळेळे आहे. सदर लम्पी चर्मरोगाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण 
आणण्याच्यादृष्टीने मोठ्याप्रमाणामध्ये लसीकरण मोहिम तथा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे 
आवश्‍यक आहे. या परिस्थितीत राज्याकडे उपलब्ध असलेले WA आयुक्तालयाच्या 
संनियंत्रणाखालील अधिकारी/कर्मचारी यांची संख्या रिक्‍त पदांमुळे कमी असून त्यामुळे लम्पी चर्मरोगाचा 
प्रादुर्भाव प्रभावीपणे रोखण्याच्या कामामध्ये मर्यादा येत असल्याचे संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन यांनी शासनाला कळविले आहे. दि.१२ सप्टेंबर,२०२२ रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या 
बैठकीत विभागामार्फत Sat चर्म रोगाच्या प्रादुर्भावाची सद्यस्थिती व रोग नियंत्रणासाठी विभागामार्फत 
करण्यात येत असलेली कार्यवाही आणि सदर रोगाचा प्रादुर्भाव रोखून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 
तातडीने करावयाच्या उपाययोजना या बद्दल माहिती सादर केली होती. तद्नुषंगाने मंत्रीमंडळाने लम्पी 
चर्म रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना 
करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशात पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे तात्पुरत्या 
स्वरुपात बाह्यस्रोतामार्फत भरण्याबाबतच्या निर्देशाचाही समावेश आहे. सदर निर्देशाच्या अनुषंगाने 
पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) संवर्गाकरिता रिक्‍त पदे विचारात घेवून बाह्यस््रोताद्वारे(0५॥ 
Sourcing) मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध करुन घेण्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२१८/पदुम-१ 


शासन निर्णय :- 

पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गात २९३ मनुष्यबळाच्या सेवा 
बाह्यस्रोताद्वारे (Out Sourcing Wey क्र. २ ते ५ येथील शासन निर्णयांन्वये उपलब्ध करून घेण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. बाह्यस्रोताद्वारे (Out Sourcing) सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी निवड 
करावयाच्या उमेदवारांना कोणत्याही परिस्थितीत थेटरित्या नियुक्‍ती न देता बाहययंत्रणेव्दारे सेवा देणा- 
या संस्था/ कंपनीची निवड करुन शासनाच्या विहित पध्दतीने निविदा प्रकिया राबवून बाह्ययंत्रणेमार्फ़त 
उमेदवार उपलब्ध करुन घ्यावेत. 


२. Uae विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गाकरिता २९३ मनुष्यबळाच्या सेवा निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात बाह्यस्रोताद्वारे (30 Sourcing) उपलब्ध करुन घेण्याची प्रक्रिया निर्दोष, पारदर्शी होण्याच्या 
अनुषंगाने प्रत्येक महसूली विभागामध्ये खालीलप्रमाणे निवड समितीची रचना करण्यात येत आहे:- 

१) निवड प्रक्रिया समिती- 


(१) विभागीय आयुक्त, संबंधित महसुली विभाग 2 अध्यक्ष 
(२) जिल्हाधिकारी, संबंधित जिल्हा = सदस्य 
(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद - सदस्य 
(४ संबंधित विभागस्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी- सदस्य 
(५) संबंधित विभागस्तरावरीलळ आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी- सदस्य 
(६) प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, संबंधित प्रादेशिक विभाग - सदस्य सचिव 


२) सदर निवड समितीस बाह्यस्रोताद्वारे (01 Sourcing) मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध 
करुन घेण्यासाठी, विभागनिहाय / जिल्हानिहाय Rat पदांचा तपशिल आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन यांनी संबंधित विभागीय आयुक्‍त, महसुली विभाग यांना सादर करावा. 

3) बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्ध करुन घेताना VIE विकास अधिकारी 
गट-अ पदाच्या सेवा प्रवेश नियमात विहित केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार व शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार वयोमर्यादेची अट लागू राहील. 

४ उक्त निवड समितीने निवड केलेल्या बाह्यस््रोत यंत्रणेद्वारे प्राप्त उमेदवारांना शासनाच्या 
मान्यतेने पदस्थापना दिली जाणार असून, पदस्थापना दिलेल्या उमेदवारांना रुजू 
करुन घेणे व त्यांच्या दैनंदिन कामाकाजावर नियंत्रण संबंधित प्रादेशिक was 
सहआयुक्त, तसेच जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्त यांचे राहील. 

५) सदर बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध (Out Sourcing) सेवा उपलब्ध करुन घेण्यात आलेल्या 
उमेदवारांना प्रतिमाह रू.५००००/- (रू.पन्नास हजार फक्त) एकरकमी ठोक रक्‍कम 
मानधन स्वरुपात अनुज्ञेय राहिल. तसेच याव्यतिरिक्त कोणतेही इतर भत्ते अनुज्ञेय 
राहणार नाहीत. 

६) सदर बाहयस्त्रोतामार्फत उपलब्ध करुन घेण्यात येणा-या सेवा, केवळ ues विकास 
अधिकारी या पदाकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून नियमित स्वरूपात 
उमेदवार मिळेपर्यंतच्या कालावधीपुरती किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात जास्तीत जास्त ११ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२१८/पदुम-१ 


महिने यापैकी जे आधी घडेल इतक्या कालावधीसाठी आहे. सदर नियुक्‍ती ११ महिन्यानंतर 
आपोआप संपुष्टात येईल. 

७ तद्नंतरही नियमित उमेदवार न मिळाल्याने sat पदे रिक्‍त राहणार असतील व विभागाच्या 
कामकाजाकरीता या पदांची तातडीची निकड असल्यास, आयुक्‍त पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे तशी माहिती किमान तीन महिने अगोदर उक्त निवड समितीस देतील. त्यानंतर सदर रिक्‍त 
पदांच्या अनुषंगाने उक्त निवड समितीद्वारे नव्याने बाहयस्रोतामार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन 
घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर प्रक्रिया नव्याने करताना, यापूर्वी संबंधित उमेदवाराने 
केलेल्या कामाचा / अनुभवाचा नव्याने निवड करताना कोणत्याही प्रकारे विचार न करता केवळ 
गुणवत्तेच्या आधारे निवड करण्यात यावी. तथापि कोणत्याही परिस्थितीत निवड समितीद्वारे निवड 
केलेल्या MAT यंत्रणेस मुदतवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 

८) सदरची बाहयस्त्रोतामार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्याची प्रक्रिया ही wea विकास 
अधिकारी या पदाकरिता शिफारसपात्र उमेदवार मिळेपर्यंतच्या कालावधीपुरती किंवा केवळ ११ 
महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात असल्याने, बाह्यस््रोत यंत्रणेद्वारे सेवेत असलेल्या व्यक्‍तींना 
शासन सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यासंदर्भात अथवा कायम करण्याबाबत संबंधित AAA 
कोणत्याही प्राधिकरणाकडे दावा करता येणार नाही. 

९) सदरची प्रक्रिया राबविताना नियुक्‍ती दिलेल्या उमेदवारांकडून भविष्यात कायम करणेबाबत 
न्यायालयीन प्रकरण उद्भवणार नाही, याची दक्षता घेताना ११ महिन्यानंतर सेवा खंडित करण्यात 
येणार असल्याने, याबाबत सेवेत सामावून घेणे किंवा कायम करणेबाबत कोणताही दावा करणार 
नसल्याबाबतचे संबंधित उमेदवाराचे नियुक्तीपूर्वी लेखी हमीपत्र / बंधपत्र घेण्यात यावे. 

qo) बाहयस्त्रोत यंत्रणेमार्फत पशुधन विकास अधिकारी गट अ या पदावर भरण्यात यावयाच्या 
उमेदवारांना प्रशासकीय, वित्तीय अथवा तत्सम जबाबदारीची कर्तव्ये सोविण्यात येणार नाहीत. 
सबब या उमेदवारांना कटाक्षाने केवळ wads क्षेत्राशी संबंधितच कर्तव्ये व जबाबदा-या 
सोपविण्यात याव्यात. त्यांच्या कार्यक्षेत्रामधील वित्तीय अथवा तत्सम जबाबदारीची कर्तव्ये 
जवळच्या नियमित पशुधन विकास अधिका-याकडे सोपविण्यात यावीत. 

११) बाहयस्त्रोत यंत्रणेमार्फत सेवा घेताना विहित केलेल्या अटींचे उल्लंघन होणार नाही याची सर्वस्वी 
जबाबदारी प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, संबधित प्रादेशिक विभाग यांची राहिल. बाहयस्त्रोत 
यंत्रणेमार्फत नियुक्‍तीसंदर्भात विहित केलेल्या अटींचे उल्लंघन होणार नाही अथवा कोणताही 
दावा उपस्थित होणार नाही याची दक्षता संबंधित प्रादेशिक पद्चुसंवर्धन सहआयुक्त यांनी 
काटेकोरपणे घेण्यात यावी 


३. सदर प्रक्रिया राबविताना संदर्भ क्र. २ ते ५ येथील शासन परिपत्रक / निर्णयामधील मार्गदर्शक 
मुद्दे व शासनाने वेळोवळी विहीत केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. तसेच उद्योग ऊर्जा व 
कामागार विभागाच्या दिनांक १.१२.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार ई-निविदा 
प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०२०/प्र.क्र.२१८/पदुम-१ 


8. बाहयस्त्रोतयंत्रणेमार्फत मनुष्यबळाच्या सेवा उपलब्धी करिता येणारा खर्च मागणी क्र. 
डी.४,२४०३ - पशुसंवर्धन, १०१-पश्नुसंवर्धन सेवा व आरोग्य (०१) (०१) रुग्णालये व दवाखाने 
(अनिवार्य) २४०३०१४२ -१०- कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी करण्यात 
आलेल्या तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. 


प. सदरचा शासन निर्णय मंत्रीमंडळाने दि १२.९.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या 
निर्देशानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५२६/आपुक दि.१६.०९.२०२२ अन्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१९४२३८७३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANSING UTTAMRAO PATIL 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, AGRICULTURE 

MA N Sl N G AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, ‘Mahi hi 
2.5.4.20=3ba28 1058b8cad7f6c3793fb39c98ab0287353f024576ece 
2b3e8f549e614b, 
Pp ide y! 39C570EEDB4A04D696EC0B6B3 139807360777302, 

UTTAM RAO PATI L 8B399521097196419264C059FO0A083B9DB52ECFAFA 
693832FAEA6ED15299044C, -MANSING UTTAMRAO PATIL 
Date: 2022.09.19 11:32:25 +05'30' 

(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार feo, Aas 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय,मुबई-३२ 

मा. उप मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

६. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

७. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, औंध, पुणे-६७ 

८. सर्व विभागीय आयुक्त. 

९. सर्व जिल्हाधिकारी. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 

११. संबंधित विभागस्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी. 

१२. संबंधित विभागस्तरावरीळ आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी. 

१३. प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त, सर्व प्रादेशिक विभाग. 

१४. सहआयुक्त WMA (मुख्यालय), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, औंध, पुणे-६७. 

१५. निवड नस्ती (पदुम-३) 


AW) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


